विधानमंडळाच्या जुलै, २०२३ च्या (पावसाळी) 
अधिवेशनात सादर केलेले सन २०२३-२४ A 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२३/प्र.क्र. ३६/२०२३/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळमजला (विस्तार),मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१, जुले २०२३ 


वाचा - 

१) शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०२३/प्र.क्र.६२/ अर्थसंकल्प-३, 

दि. २८.०७.२०२३ 
शासन निर्णय - 
सन २०२३-२४ या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक १७ जुले, २०२३ रोजी विधानमंडळास 

सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता दिली आहे. दि. ३१ मार्च, २०२४ 
रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी विनियोजन 
विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली आहे.आणि ते महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०२३ (सन २०२३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक - ३१) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण, भाग-४ दिनांक २७ जुलै, २०२३ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 
२. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक 
मागणीव्दारे एकूण रु. ११३०,७०,६८,०००-/- (अक्षरी रुपये एक हजार एकशे तीस कोटी सत्तर लाख 
अडसष्ट हजार मात्र) (कार्यक्रमांतर्गत) (अनिवार्य) (दत्तमत)इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात आलेल्या 
आहेत. या तरतूदींना नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर पुरक मागणीच्या 
खर्चासंदर्भात संबंधीत योजनांबाबतचे वित्तिय मान्यतेचे आदेश स्वतंत्ररित्या संबंधीत योजना 
अंमलबजावणी कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर त्याप्रमाणे तरतूदी सोबतच्या 
विवरणपत्राच्या स्तंभ ५ मधील संबंधित कार्यान्वयन/नियंत्रक अधिका-यांच्या स्वाधीन करण्यात येतील. 
३. तसेच वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यायोजनानुसार आवश्‍यक तेथे पुरवणी मागण्यांच्या मुळ नस्तीवर 
नियोजन व वित्त विभागाची मान्यता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-१९२३/प्र.क्र. ३६/२०२३/१७स 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७३११८०४०३३६०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRITHVIRAJ 


PRITHVI RAJ NIWRITTI ZALTE 


DN: CN = PRITHVIRAJ NIWRITTI 


N IW R ITTI Gee alike Maharashtra, O = 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING 


ZA LTE DEPARTMENT 


Date: 2023.07.31 18:06:06 +05'30' 


(पृ. नि. झालटे) 
सहपत्र-वरीलप्रमाणे अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- सहपत्रासह माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 

१. SYR, MSO आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. MYA, TAIT संचालनालय,नागपूर 

३. संचालळक,पणन संचाळनालय,पुणे 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

८. सह/उप सचिव/वि.का.अ.(श्री धपाटे) (श्री.खोरगडे/श्री गायकवाड/श्री शिंगाडे/श्री वाडेकर/श्री पवार/श्रीमती 
कोचरेकर), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

९. कक्ष अधिकारी (आस्था-१/२स/७स/१३स/२२स/२५स/१८स/२४स/) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/ अर्थसं -१/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Ss निर्णय क्रमांक :- पूरक-१९२३/प्र.क्र.(३६/२०२३)/१७स, दि.३१.०७.२०२३ 


विषय :-_सन २०२३-२४ मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (सहकार पणन व वस्त्रोद्योग प्रभाग) 
जुले २०२३ चे (पाबसाळी)अधिवेशन. 


(रु.लाखात) 
बाब धे संबंधित नियंत्रक यर पबाधत सह 
= क्रमांक i 3 eer 34:45. a — — 
सचिव 
|१| ३ | ३ | 3४1 i ८ | — | १० 
'मागणी क्रमांक व्ही-२ सहकार आयुक्त व निबंधक, 
प्रधान लेखाशिर्ष २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
२४ड | १९६१ (००) coo इतर खर्च पुणे/सहायक निबंधक/(अंदाज व ball — 
(००)(०१) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) नियोजन) मुख्यालय, पुणे. नना 
(२०७० ०८८२) २८ व्यावसायिक सेवा, 


३००,०० २००.०० 


श्री.खोरगडे/ 


श्री.शिंगाडे 


८०.०० 
१८.०० 
३९५,.०० 


८०.०७ 


nw 

+ 
°o 
०1 


प सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
प्रधान लेखाशिर्ष २४२५-सहकार, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
००१ संचालन ब प्रशासन, पुणे/सहायक निबंधक/(अंदाज व 
२ | ९४५ | १६१-१६२ ।(०१)(०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, नियोजन) मुख्यालय, पुणे, 
(दत्तमत) (२४२५ ०९०२) ०१ वेतन 


२४२५-सहकार 


J मागणी क्र, व्ही. २, 
२४२५ - सहकार, 
(००) (००१) संचालन व प्रशासन 
३ (०१) (१३) रेशीम संचलनालय (२४२५१३४१) 
१० कंत्राटी सेवा, 
९४ भाडपट्टी व कर, 
3: 
; वी १०७, सहकारी पत संस्थांना सहाय्य 


(०१) सहकारी पत संस्थाना सहाय्य, 

(०१)(०८) कांदा उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य 
(२४२५ १४२९) -३३ अर्थसहाय्य 

मागणी क्रमांक व्ही-२, 

२४२५ सहकार, , 

१०८ इतर सहकारी संस्थाना सहायक अनुदाने 

(०३) (०६) साखर संशोधनासाठी सहायक अनुदान 


(अनिवार्य) (२४२५ १०४५) 
३१ सहायक अनुदाने(वेतनेत्तर) 


३२५,०० 


संचालक रेशोम, 


नागपूर ५.९३ ५.९३ 


श्रीमत्ती | रेशीम 
कोचरेकर | कक्ष 


११.०५ 
८.०२ 
२५.०० 


| 
११.०५ | 
C.02 | 
२५.०० : | 

| 


सह सचिव (पणन) 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
बिभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


७८५०००,०० ८५५६०००,०० श्री.घपाटे VA 


{ 


FR, 
साखर आयुक्तालय, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५५३.०० , ५५३.०० श्री.शिंगाडे | २५स 


a मागणी क्रमांक व्ही-२, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
प्रधान लेखाशिर्ष २४२५ सहकार, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
Coo, इतर खर्च, पुणे/सहायक निबंधक/(अंदाज ब 

द शेतकऱ्यांना i 

(00)(02) अवेळी पाऊस व गारपीट HTT शेतकर्‌ नियोजन) मुख्यालय, पुणे. ११.०७ ११.०० ऐश 
कर्जावरील व्याजमाफो (कार्यक्रम) (२४२५ २४५३) 
३३ अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक व्ही-र, 
प्रधान लेखाशिर्ष ३४५१-सचिबलयीन आर्थिक सेवा, उप सचिव (आस्था), सहकार, 
०९० सचिवालयीन, पणन ब वस्त्रोद्योग विभाग, १३स 


(०१)(०१) सचिवलयीन आर्थिक सेवा,(दत्तमत) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


(३४५९ ०३०४)- २८ व्यावसायिक सेवा 
मागणी क्रमांक व्ही-५, 
६४२५-सहकारासाठी कर्जे द 
१०८ इतर सहकारी संस्थाना कर्जे 

(०३)(११) सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या 
भांडवलासाठी सोमांत कर्जे (रा.स.वि.म,)(कार्यक्रम) 
(६४२५ ०६५४) ५५ कर्जे ब आगाऊ रकमा 


गि डि . : 


C\Users\HP\Desktop\varada sawant\ 4 HTM supphymentry मंजूर 2023 statement Final ms. 


आयुक्‍त, 
साखर आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


1) 
८ | २५१ | १६४-१९६५ 


ee 


(रु.लाखात) 


— 
नियंत्रक 
न Se = 
शै 


२ 


मागणी क्रमांक व्ही-५, आयुक्‍त, 
६४२५ - सहकारासाठी कर्जे, साखर alias 
स्या + महाराष्ट्र राज्य, 
९ | २५२ | ९६५ क ळव ळव es द १६१३.०० १६१३.०० | श्री.शिंगाडे 
| (०३)(१२) इतेर सहकारी कारखान्यांना भागभांडवल 
| (६४२५ ०७३४) ५५ कर्जे ब आगाऊ रकमा 
आयुक्‍त, 
६४२५-सहकारासाठी कर्जे वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, 
(०४) सहकारी सूत गिरण्या | महारष्ट्र राज्य, पुणे. 5 आवार टेक्‍्स-१ 
(०४) (०३) सहकारो सूत गिरण्याचे पुर्नबसन -सहकारो a 
सुतगिरण्यांना कर्जे (६४२५ ०२९५) 
५५ कर्जे ब आगाऊ रकमा 


| ! 
| | 
शा 
oT 


१० | २५३ १६५ 


एकूण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ५७०७८०० 


१ 


| ae 
ww; 
ras pe npr 
UU 
ae 


C:\Users\HP\Desktop\varada sawant\{7 ANTM supplymentry AX 2023 statement Final 


